10%म-राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्र, सोलापूर येथे 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) अंतर्गत Plant 
Health Clinic स्थापन करणेकरिता प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण १६२३/प्र.क्र.८२/१७-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २९/०३/२०२३. 
वाचा :- 


(१) कृषि विभागाचे पत्र क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. १६८/भाग-१/१४-अ, दि. ३०/०१/२०२३. 

(२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. कृउसं(प्र/गुनि-६/80190-50180५॥/न.क्र.२४/८२३८ /२०२२, 
दि. ०३/०३/२०२३. 

(३) ICAR- राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केन्द्र, सोलापुर यांचे पत्र क्र. F.No.92/Lett./ RKVY/2022/2, 
दि. १६/०२/२०२३. 


प्रस्तावना : 


मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या दिनांक ११ जानेवारी, 
२०२३ रोजी झालेल्या ३२ व्या राज्यस्तरीय मंजुरी समितीच्या बैठकीत, ICAR- राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन 
केंद्र, सोलापूर येथे "महाराष्ट्रातील डाळिंब उत्पादक प्रदेशांसाठी वनस्पती आरोग्य क्लिनिकची स्थापना" 
करणे (Establishment of Plant Health Clinic for Pomegranate growing regions of 
Maharashtra) हा प्रकल्प ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी राबविणेकरिता रु. 399.00 लाख इतक्या 
VEDA मान्यता देण्यात आळेली आहे. त्यानुषंगाने, सदर प्रकल्प सन २०२२-२३, २०२३-२४ व २०२४- 


२५ या कालावधीत राबविण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणे ही बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्र, सोलापूर येथे "महाराष्ट्रातील डाळिंब उत्पादक प्रदेशांसाठी 
वनस्पती आरोग्य क्लिनिक स्थापन करणेच्या अनुषंगाने प्रयोगशाळेचे बांधकाम, कर्मचारी प्रशिक्षण, 
उपकरणे खरेदी, उपभोग्य वस्तु खरेदी व mobile plant health clinic या बाबींकरीता सन २०२२-२३, 
२०२३-२४ व २०२४-२५ या कालावधीसाठी रु. ३११.०० लाख रकमेचा प्रकल्प राबविण्यास प्रशासकीय व 


वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १६२३/प्र.क्र. ८२/१७-ओ 


सदर प्रकल्पाचे भौतिक व आर्थिक लक्ष्य खालीलप्रमाणे राहील. 


ICAR -राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्र, सोलापूर येथे Establishment of Plant Health Clinic for 


Pomegranate growing regions of Maharashtra हा प्रकल्प राबविणे 


अ.क्र बाब अनुदान मागणी (रुपये लाख) 
२०२२-२३ २०२३-२४ । २०२४-२५ एकूण 
| a | प्रयोगशाळेचे बांधकाम ३५.०० ६९.०० | | १०४.०० 
२ | प्रशिक्षण Poe ८.०० १२.०० २०.०० 
३ | नवीन उपकरणे खरेदी करणे poe 489.00 | | 484.00 
g | उपभोग्य वस्तु खरेदी करणे |  -- | 8.00 ६.०० १५.०० 
षु mobile plant health clinic शि २५.०० | २५.०० 
(including fabrication of 
diagnostic facility) 
प्रशासकीय खर्च 2 टक्के ०.७० ५.०४ ०.३६ ६.०० 
निधी ३५.७० २५७.०४ १८.३६ ३११.०० 
एकूण निधी ३११.०० 


उपरोक्त निधी खर्च करण्यास संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच मंजूर निधीचे संबंधित संस्थेस 
वितरण करण्यास त्यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार या 
योजनेचा आर्थिक व भौतिक अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनाला व राज्य शासनाला सादर होईल 
याची दक्षता घेण्यात यावी. त्याचप्रमाणे चालू वित्तीय वर्ष संपुष्टात आल्यानंतर तात्काळ उपयोगिता 


प्रमाणपत्र ( Utilization Certificate ) न चुकता शासनास सादर करण्यात यावे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२९१८१०४६८३०१ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PIMPALE PRASHANT RAMESH 
Date: 2023.03.29 18:14:45 +05'30' 


(प्रशांत र. पिंपळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा.मंत्री (कृषी )/ मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १६२३/प्र.क्र. ८२/१७-ओ 


AN AD 


8 


(२ GMS 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
8) 
) 


) 
) 
१२) 
) 
) 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (कृषी) यांचे स्वीय सहाय्यक (कृषि व पदुम विभाग) मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त (कृषी), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

महालेखापाल महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई / नागपूर 
सह सचिव (नि. व गु. नि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कृषि संचालक (नि. व गु. नि.), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

अवर सचिव (रा.कृ.वि.यो.) (१४-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उप संचालक (प्रयोगशाळा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


९) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ सोलापूर. 

११) वित्त विभाग (व्यय-१, अर्थसंकल्प -१३), मंत्रालय, मुंबई 
नियोजन विभाग-१४३१, मंत्रालय, मुंबई 

१३) कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१४ निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


